सेप्टीक cH व मलजल वाहिन्यांची 
स्वच्छता संपूर्णपणे यांत्रिकी पद्धतीने 
करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:-स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१७८/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक- १९ डिसेंबर, २०२२ 


१) हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्‍तीस प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे अधिनियम, २०१३. 

२) शासन निर्णय क्र. बैठक-२०२०/प्र.क्र.४/नवि-३४, दि. ३० जानेवारी, २०२०. 

३) गृह निर्माण तथा नागरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याद्वारे निर्गमित स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.० च्या 
मार्गदर्शक सूचना. 

४) मा. सचिव, गृह निर्माण तथा शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचे राज्याच्या मा. मुख्य सचिवांना अग्रेषित 
केलेले अ.शा. पत्रक्र.१५/२२/ २०२०- SBM-|, दि. १७ फेब्रुवारी, २०२२. 

५) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र: स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.७३/नवि-३४,दि.१५/७/२०२२ 

६) राज्य अभियान संचालनालय परिपत्रक क्र. राअस/मैला व्यवस्थापन/११३९/२०२२, दि. ३० नोव्हेंबर, २०२२ 


शासन परिपत्रक : 


केंद्र शासनाने दिनांक ६ डिसेंबर २०१३ पासून हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्‍तीस प्रतिबंध 
करणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे अधिनियम, २०१३ लागू केला आहे. या अधिनियमानुसार तसेच स्वच्छ भारत अभियान 
(नागरी) २.० मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार सफाई कामगारांना कोणत्याही प्रकारे मैला हाताळणीस प्रतिबंध करणे व 
त्यांचे पुनर्वसन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील 
सेप्टीक cH, मलजल वाहिनी, सार्वजनिक/सामुदायीक शौचालये इ. ची स्वच्छता यांत्रिक उपकरणांव्दारे करावी 
लागणार आहे. तसेच, याबाबत काम करणाऱ्या सफाई कामगारांना सर्व प्रकारच्या सुरक्षा उपकरणांची उपलब्धता करुन 
देवून कोणत्याही प्रकारे सफाई कर्मचाऱ्याचा मैला हाताळणीशी संबध येणार नाही याची सुनिश्चिती करण्याच्या अनूषंगाने 
सेप्टीक cH व मलजल वाहिन्यांची संपूर्णपणे यांत्रिकी पद्धतीने स्वच्छता करण्याबाबत राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


२. राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सेप्टीक ca व मलजल वाहिन्यांची 
संपूर्णपणे यांत्रिकी पद्धतीने स्वच्छता करण्याबाबत पुढील ३ महिन्यांच्या कालावधीत खालील सूचनांची अंमलबजावणी 
करून आपल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस सफाई मित्र सुरक्षित शहराचा दर्जा प्राप्त करावा. सदर ३ महिन्यांच्या 
कालावधीनंतर सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सेप्टिक टॅक व मलजल वाहिन्यांची स्वच्छता केवळ यांत्रिकी 
पध्दतीने करण्यात येईल. 
१. सफाई कामगारांचा Hoo वाहिनी आणि सेप्टिक टाक्यांमध्ये धोकादायक प्रवेश संपुर्णपणे प्रतिबंधित करुन 
त्यांची संपूर्ण यांत्रिकीकृत यंत्रणेद्वारे स्वच्छता करावी व हाताने मैला हाताळण्याच्या पद्धतीची शाश्वत समाप्ती 
करावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१७८/नवि-३४ 


कि 


qo, 


११. 


१२. 


१३. 


याकरिता सोबतच्या परिशिष्ट अ मधील नमूद स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मैला उपसा वाहने (Desludging 
Vehicles), यांत्रिकी साधने व परिशिष्ट ब मधील सुरक्षा उपकरणांची खरेदी करण्यात यावी. यासाठी नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.० मधील निधी, १४/१५ वित्त आयोग निधी, 
प्रोत्साहन अनुदान, स्वनिधी किंवा PPP तत्वाचा वापर करण्यात यावा. 

मैला उपसा वाहनांची संख्या (Desiudging Vehicles) शहरातील एकूण सर्व सेप्टिक टाक्यांचा उपसा ३ वर्षाच्या 
निर्धारित कालावधीत करण्याकरिता पुरेशी आवश्‍यक असावी. 

आवश्यक मैला उपसावाहने (Desludging Vehicles), यांत्रिकी साधने व सुरक्षा उपकरणांची खरेदी (परिशिष्ट ब 
नुसार) ही शासनाच्या७6)/ पोर्टलवरुनच केली जाईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सेप्टीक cH, मलजल वाहिन्या, शौचालये इ. च्या स्वच्छतेश्ी निगडीत सफाई कामगारांना शास्त्रोक्त प्रशिक्षण 
देण्यात यावे. यासाठी स्वच्छ भारत अभियान मधील किंवा वर नमूद अन्य निधीचा वापर करण्यात यावा. 
त्यानंतर सेप्टिक टँक आणि मलजल वाहिनी यामध्ये प्रवेश करणाऱ्या सफाई कामगारांना नियमित क्षमता 
बांधणी (प्रशिक्षण देणे) करण्यात यावी. 

सफाई कामगारांना आर्थिक उन्नतीकरीता केंद्र व राज्य शासनाच्या जनकल्याण योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. 
तसेच या व्यवसायात कार्यरत सफाई कर्मचाऱ्यांना NSKFDC (National Safai Karmachari Finance & 
Development Corporation) द्वारे कर्ज उपलब्धकरून देण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

मैला उपसा वाहने, रोबोटीक स्वच्छता उपकरणे व इतर यांत्रिकी साधनांचा योग्य वापर करण्याच्या दृष्टीने 
कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. 

मैला उपसा वाहने, रोबोटीक स्वच्छता उपकरणे व इतर यांत्रिकी साधनांची सुयोग्य देखभाल दुरुस्ती 
करण्याकरिता व त्यांचा योग्य वापर करण्याकरिता किमान ५ वर्षाचा करार संबंधीत संस्थे बरोबर करण्यात 
यावा. 

निर्धारित वेळापत्रकानुसार सेप्टीक cH उपसा व मलजल वाहिन्यांची स्वच्छता यांत्रिकी पध्दतीने 
करण्याकरिता नागरिक सहकार्य करतील किंवा स्वत:हून पुढाकार घेतील अशा प्रकारची प्रभावी जनजागृती 
मोहीम राबवावी. तसेच केंद्र शासन निर्धारित १४४२० ही हेल्पलाईन चालू करण्यात येऊन त्यास व्यापक 
प्रसिद्धी देण्यात यावी. यासाठीचा खर्च स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (ना) २.० अभियानामधील माहिती, शिक्षण, 
आणि संवाद (IEC) घटकातील उपलब्ध निधी मधून करता येईल. 

शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, दि. ३० जानेवारी २०२० अन्वये निर्धारित प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने 
अनिवार्यपणे आपल्या क्षेत्रांमध्ये स्वच्छता शीघ्रकृतीदल (ERSU) स्थापन करण्यात यावे व त्यामार्फत शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करावी. 

हाताने For हाताळणी पद्धतीची शाश्वत समाप्ती करण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे 
नियमित सर्वेक्षण करण्यात यावे. तसेच असे आढळून आल्यास हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या 
नियुक्‍तीस प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदीनुसार संबंधितावर दंडात्मक 
कारवाई करावी. 

जिल्ह्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत निर्धारित वेळा पत्रकानुसार सेप्टीक ch उपसा व मलजल 
वाहिन्यांची स्वच्छता यांत्रिकी पध्दतीने करण्याकरिता परिशिष्ट अ मधील नमूद नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांनी मैळा उपसा वाहने (Desludging Vehicles), यांत्रिकी साधने व सुरक्षा उपकरणांची खरेदी शासनाच्या 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१७८/नवि-३४ 


Gem पोर्टल वरून पुढील ३ महिन्यांच्या कालावधीत केली जाईल याची संबंधीत जिल्हाधिकारी यांनी सुनिश्चिती 
व संनियंत्रण करावे. यासाठी आपल्या आढावा बैठकीमध्ये याबाबीचा समावेश करावा. 
१४. याशिवाय ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उपरोक्‍त सामुग्री नाही, त्यांनी देखील उपरोक्त सामुग्री 
खरेदीची प्रक्रिया विहीत कालावधीत करावी. 
3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१९१६४०२४३२२५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIRUDDHA ४ JEWLIKAR 
Date: 2022.12.19 17:08:16 +05'30' 
(अनिरुध्द व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२. मा. उप मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. विभागीय आयुक्त, सर्व 
७. जिल्हाधिकारी, सर्व. 
८. आयुक्‍त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
९. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 
१०. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
११. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषद/नगरपंचायती 
१२. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१७८/नवि-३४ 


परिशिष्ट-- अ 
शासन परिपत्रक क्रमांक:-स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१७८/नवि-३४ दिनांक १९ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या सोबतचे 


शर क्क्क्क्कत्का 3 
[7 झखुक्‍्वडे 1२ 
६ कॅडईवक््ा र 
७ झिक्ख्ा १ 
a 
a A 
a 
a 
a 
i 0२ 
a २ 
A 
त म J 
वि कक क्ण ल 
a 
A झेक णाय 
a आता या 
सल्ला र्‍र्‍र्‍र 
7 खकवा 10२ 
भर र्‍झिक्क्णर्‍र२ 
A र 
३ र्‍झुल्लणा 0२ 
a क्‍ेऊळनवरजा रर 
४ स्क्िडरजा 1१ 
कर लेकर णाय 
तला लाता क यी 
A 


a 
i 
e [|e] 
a क्लिट 111२ 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


-० | “- | “- | ay] at] vs] 2a] €- 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१७८/नवि-३४ 


४५ मंगळूरपीर 
कारंजा वास. 
वाशिम 
रिसोड 


es 
नशा 


अ क्क्सकन्णणवा 00०0770000 
छा कणे 3 
क कवूकका 
a 
a स्क्लि 3 


oO] -o 


il 


Oo 


Hi 


A 


Bj. Te 
द. |..._______*वेळी_____-|___2_ 
६७... ____.||___2222>* 
९ कळा. कळ विळी, 

काश्या 


Oo} O]} ह». 


कारंजा 
मोवाड 


कळमेश्वर 
मोहपा 


te | 
१ 


a क्ल्तखिणर्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍ 


परसवणी 


९ |[|___टटबीरी) |___________२ 
४३ | पमसर __|___________ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१७८/नवि-३४ 


९३ भंडारा 


A 


Pa 


: 
छा लाखके 
eS a 
शासि 
Oe गिस्कवाणर्‍र्‍ 


१०१ अर्जुनी 
१०२ देवरी 


७ स्क्क्खवुका र्‍र्‍१ 
सेक्स १ 
र 
आ र्‍र्‍र्‍ाझेवईणला २ 
a स्डवरेला २०२० 
a 
i 
a 


-O} -O 


Hil 


AIT 2A] oO] © 


a 
v8 
a 


भ्र 
A 
का 
सस क्स प्त 
लाक लता क यी 
oe त 


१३२ जिवती 


तर नेर 
का 
तिक ककत 
काचा 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१७८/नवि-३४ 


a 
i 
Pw 
A 
a ककुळवा२क२०००० 


र 
र 

943 
र 
कलक 
a 
र 
A 
i 
a 
a 
A क्ययवय०० 


i 


AJ 


Oo 


| 


Oo 


A 
a हिगेली २ 
क्क १ 
a 


ATO] a 


| 


न्न. 


a 


१७१ 


a rr er 
1 
र 
Ms 
१७ rr rr ee 
५८ |____पम|[_____________---- 
A 


ण 


Hl 


A 


१ 


८४ जकवा र 
८४ क्विकणक। 
क्क्लक ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१७८/नवि-३४ 


१८९ वैजापूर २ 
गंगापूर 


कश सेक्वा या 
ee 


AY] of] oo 


it 


rr 2. 


a, eT 
a सुखा 
a i 
fo 
—— << 


२१८ रोहा आष्टमी 
Sc 
Roof | 


तळा 


स्थ खला त 
स फिलेवााााकाा। 
सट क्ककव्वाजडे २ 
झन सोणवा ०२0००० 
खाक 
खर स्स २ 
र्र झळा कळ 
का 
एकाक a 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१७८/नवि-३४ 


२३७ चाकण 
वडगाव मावळ 


२४० 


खा स्कककेरार्‍र्‍२ 
a 
= eS जा 
A 
SC 
7 ककलो २ 
खो क्रेणेला २ 
र 
र 
१ 
१ 
र 
र 
कज 0०२ 


२६० परळी 


फक 
खर ज्क्जेड 1२ 


a का 
खा कक्कर 
खर र्‍र्‍किसा२ 
का 
रासकर 
रश झेस्सकततसला त 


२७ | meme ____|[__________ 


an oe 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१७८/नवि-३४ 


२८५ पंढरपूर १ 
सांगोले 
खर क्व १०० 
९८८ क्कक्त्कोट 1१ 
____ | 
a Ss 
>> (a _______१ 


२९३ मोहोळ 


२९७ वाई 


A 
Sc य 
a ce 
ee तिप्चण 
A 
७ केशवा 
a चक्क 

a कळा कळा 


का या 
खेड 


क 
४ सजा 
१ 
क बेत 
a 
i कक्कर 
a ब 
i ec त 
A सक्वक्षा क 
झुक त 

= 
यप ज्र 
का 
का 
a 


पृष्ठ 92 पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१७८/नवि-३४ 


३३३ मुरगूड १ 


१ 
i 
2 
१ 
र 
र 
३४२ विटा 
र 
xy 
De तयी 
शशश क्र 007 
ee 
as, es 
a 
oe काकी 
a, ae 
a न्स 
2 
a १ 


३६४ भीसी 
व. 2.22.) 
= कशिश 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१७८/नवि-३४ 


परिशिष्ट- ब 


List of mechanized equipment and safety gear for sewer and septic tank cleaning 


Sr. no Type Equipment 
1 Hydrovac Sets 
2 Core equipment Grabbers/Desilting Machines 
3 Standard Septic Tank Vehicles 
4 Sewer Inspection Camera Apparatus 
5 Special equipment Hydro Jetting Machines 
1 6_| Power Bucket Machines 
7 Power Rodding Apparatus 
| 8 | Hydraulic Sewer Root Cutters 
| 9 | Safety gear Safety Tripod Set 
10 Nylon Rope Ladders 
11 Blower With Air Compressor 
12 Gas Monitors (4 Gases) 
13 Breathing Apparatus 
14 Safety Body Harness Sets 
15 Airline Breathing Apparatus 
16 Full Body Wader Suit 
17 Gas Masks 
18 Reflecting Jacket 
19 Safety helmet 
20 = Normal face mask 
21 = Hand gloves (pair) 
22 Safety Gumboots (pair) 
23 Safety body clothing 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


